“शेतकरी उत्पादक संस्थांची स्थापना व प्रसार 
(FPOs)” हि नविन योजना राबविण्याबाबत व त्या 
अनुषंगाने राज्यस्तरावर, “राज्य स्तरीय सल्लागार 
समिती “व जिल्हा स्तरावर “जिल्हा स्तरीय नियंत्रण 
समिती” स्थापन करण्याबाबत.. (शासन निर्णय 
दि. २२/०७/२०२० वरील शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.७३/३-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक- २२ ऑक्टोबर,२०२० 


संदर्भ : १) कृषि व पदुम विभाग झा. नि. क्र. संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.७३/३-ओ दि.२२/०७/२०२० 


शुध्दिपत्रक : 
१. संदर्भ क्रमांक. १ येथील दि. २२/०७/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयातील अ.क्र. २ मधील 
खालीलप्रमाणे ) व बो 


ओ) राज्य स्तरीय सल्लागार समितीची रचना खालील प्रमाणे राहील.. 


अ.क्र पदनाम समितीमधील पद 
गि सचिव (कृषि) अध्यक्ष 

२ प्रधान सचिव (पणन) सहअध्यक्ष 

३ अपर मुख्य सचिव (ग्राम विकास विभाग) सदस्य 

४ प्रधान सचिव/सचिव (सहकार) सदस्य 

५ 55५७चे प्रतिनिधी सदस्य 

६ ।९७0९चे प्रतिनिधी सदस्य 

७ ।५॥५०५॥चे प्रतिनिधी सदस्य सचिव 

८ संयोजक SLBC सदस्य 

९ । कृषि विद्यापिठ/ संस्थांचे दोन तज्ञ सदस्य 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.७३/३-ओ 


ब) जिल्हा स्तरीय नियंत्रण समितीची रचना खालील प्रमाणे राहील.. 


अ.क्र पदनाम समितीमधील पद 

0. | जिल्हाधिकारी अध्यक्ष 

२ | मुख्यकार्यकारी अधिकारी सदस्य 

३ जिल्हास्तरीय अधिकारी (कृषि / फलोत्पादन /| सदस्य 
पशुसंवर्धन /मत्सव्यवसाय /पणन /सहकार) 

४ जिल्हा विकास axa ,(DDM), NABARD सदस्य सचिव 

षु Lead District Manager(LDM) सदस्य 

६ कृषि विज्ञान केंद्र,आत्मा,स्थानिक उत्पादक | सदस्य 
संघामधीळल तीन तज्ञ 

ऐवजी 
अ) राज्य स्तरीय सल्लागार समितीची रचना खालील प्रमाणे राहील.. 

अ.क्र पदनाम समितीमधील पद 

7 सचिव (कृषि) अध्यक्ष 

२ प्रधान सचिव (पणन) सहअध्यक्ष 

३ अपर मुख्य सचिव (ग्राम विकास विभाग) सदस्य 

४ प्रधान सचिव (पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व | सदस्य 
मत्स्यव्यवसाय) 

4 प्रधान सचिव/सचिव(सहकार) सदस्य 

६ SFACT प्रतिनिधी सदस्य 

७ ।९७९चे प्रतिनिधी सदस्य 

८ ।५॥०/५॥)चे प्रतिनिधी सदस्य सचिव 

९ संयोजक SLBC सदस्य 

ca o । कृषि विद्यापिठ/ संस्थांचे दोन तज्ञ सदस्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.७३/३-ओ 


ब) जिल्हा स्तरीय नियंत्रण समितीची रचना खालील प्रमाणे राहील. 


२. 


अ.क्र पदनाम समितीमधील पद 
१ जिल्हाधिकारी अध्यक्ष 
२ | मुख्यकार्यकारी अधिकारी सदस्य 


३ जिल्हास्तरीय अधिकारी (कृषि / फलोत्पादन | सदस्य 
/पशुसंवर्धन /मत्सव्यवसाय /पणन /सहकार) 


४ प्रकल्प संचालक, आत्मा सदस्य सचिव 
4 जिल्हा विकास axe ,(DDM), NABARD सदस्य 
६ Lead District Manager(LDM) सदस्य 


9 कृषि विज्ञान केंद्र,आत्मा,स्थानिक उत्पादक | सदस्य 
संघामधील तीन तज्ञ 


असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥8॥880५9॥9.9०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२०१०२२१५०१४३१३०१ असा 


आहे. हे श्ुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


& वी 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Ashok Maroti : 
Atram 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 


मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


अप्पर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग , मंत्रालय, मुंबई 


प्रधान सचिव (पदुम) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय मुंबई . 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.७३/३-ओ 


७. सचिव (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय मुंबई 
८. आयुक्‍्त(कृषि), कृषि आयुक्‍तालय महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
९. सर्व जिल्हाधिकारी 


१०.सहसचिव फलोत्पादन, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय मुंबई . 


११.महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद (MCAER) पुणे 


१२.आयुक्‍त (पश्ठु संवर्धन) औंध रोड,पुणे 


१३.आयुक्‍्त (मत्सव्यवसाय), तारापोरवाला SHARIA, नेताजी सुभाष रोड, मुंबई 


१४.आयुक्‍्त(दुग्ध व्यवसाय), वरळी सीफेस,ओ.जी. खान रोड, वरळी मुंबई 


१५.व्यवस्थापक, नाबार्ड, मुंबई 


१६.व्यवस्थापक, स्टेट लेवल बँकरस्‌ कमिटी, महाराष्ट्र लोकमंगल १५०१, शिवाजी नगर , पुणे 


१७.संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 


१८.संचाळक आत्मा, तथा कृषि नोडल अधिकारी,कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 


१९.सर्व संचालक / कृषि सहसंचालक,कृषि SARIS, AERIS राज्य,पुणे 


२०.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 


२१.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी तथा प्रकल्प संचालक (आत्मा) 


२२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


२३.सर्व उपसंचालक, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचे कार्यालय 


२४.महाळेखापाल,महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 


२५.महालेखापाल,महाराष्ट्र-२,(ळेखा परीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता ),नागपूर 


२६.निवड नस्ती (का.३ ओ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


